१३ वा वित्त आयोग: राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील 
न्यायाधीशांना iPad ०० हे cca पुरविण्याकरिता 
येणा-या रु.२६,९९,६०,४००/- इतक्या रकमेच्या 
प्रस्तावास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संगणक-२०२३/प्र.क्र.१२/का.७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक : ०९ मार्च, २०२३ 


संदर्भ - १) मा. उच्च न्यायालयाचे पत्र क्र. 5.&3./१३॥॥८७/५९/२०२२-२३ दि.११.०८.२०२२ 
2) मा. उच्च न्यायालयाचे पत्र क्र. 5.७8./१४॥॥७/१२३/२०२१-२२ दि.०३.११.२०२२ 
३) दि.२५ जानेवारी, २०२३ रोजी घेण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय संनियत्रण समितीच्या 
बैठकीचे इतिवृत्त. 
४ विधि व न्याय विभाग समक्रमांकाचे शासन निर्णय दि.०८.०२.२०२३ 
५) मा. उच्च न्यायालयाचे पत्र H. F.&B./ 93" 50/१६९/२०२२-२३ दि.०२.०३.२०२३ 


प्रस्तावना :- 

१३ व्या केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत अखर्चित निधीचे विनियोजन करण्याच्या अनुषंगाने, १३ व्या केंद्रीय 
वित्त आयोगांतर्गत “न्यायिक अधिका-यांचे प्रशिक्षण” या घटकाखाली उपलब्ध निधीमधून राज्यातील अंदाजे 
२५०० न्यायिक अधिका-यांना iPad Pro हे टॅबलेट्स पुरविण्याकरीता येणाऱ्या रु.२७ कोटी इतक्या रकमेचा 
अंदाजित खर्च भागविण्याबाबतचा प्रस्ताव मा. उच्च न्यायालयाने संदर्भ क्र. १ व २ येथील पत्रान्वये शासनास 
सादर केला होता. सदर प्रस्ताव मा. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय संनियत्रण समितीच्या 
दि.२५.०१.२०२३ रोजीच्या बैठकीत मान्यतेस्तव सादर करण्यात आला होता. उच्चस्तरीय संनियत्रण समितीने 
सदर प्रस्तावास मान्यता दिली असून, त्यानुसार संदर्भ क्र. ४ येथील शासन निर्णयान्वये राज्यातील दुय्यम 
न्यायालयातील अंदाजे २५०० न्यायाधीशांना iPad Pro हे टॅबलेट्स पुरविण्याकरीता प्रति टॅबलेट रु. १.०८ लक्ष 
याप्रमाणे येणाऱ्या एकूण रु.२७ कोटी इतक्या अंदाजित खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. 

सदर मान्यतेस अनुसरुन, मा. उच्च न्यायालयाने खरेदी प्रक्रिया राबविली असून, प्राप्त निविदांपैकी 
L-9 निविदाकाराची निविदा रु.१,१२,४८३.५० प्रति टॅबलेट (स्टायलस/पेन्सील + फ्लिप कव्हर + १ वर्षाच्या 
वॉरंटीसह) याप्रमाणे आहे. त्यामुळे २५०० iPad Pro टॅबलेट्सची किंमत रु.२८.१२ कोटी ही मंजूर किंमतीपेक्षा 
अधिक होत आहे. सदर बाब विचारात मा. उच्च न्यायालयाने रु.२७ कोटी या मंजूर किंमतीच्या मर्यादेत iPad Pro 
टॅबलेट्स खरेदी करण्याकरीता २५०० ऐवजी २४०० टॅंबलेट्स खरेदी करण्यास मान्यता देणेबाबत शासनास 
विनंती केली आहे. 

सदर प्रकरणी संदर्भ क्र. ४ येथील शासन निर्णयान्वये यापूर्वी मंजूर खर्चाच्या रकमेत कोणतीही वाढ 
होत नसून, मा. उच्च न्यायालयाकडून टॅबलेट्सची संख्या २५०० ऐवजी २४०० प्रस्तावित करण्यात आली आहे. 
सदर प्रस्ताव मा. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय संनियत्रण समितीच्या मान्यतेस्तव चक्रीय 
पद्धतीने सादर करण्यात आला असता, उच्चस्तरीय संनियत्रण समितीने त्यास मंजुरी दिली आहे. यानुसार, 
सदर प्रस्तावास मान्यता देण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील Woo न्यायिक अधिका-यांना iPad Pro हे टॅबलेट्स पुरविण्याकरीता 
येणाऱ्या रु.२६,९९,६०,४००/- (अक्षरी रुपये सव्वीस कोटी नव्याण्णव लक्ष साठ हजार चारशे फक्त) इतक्या 
रकमेच्या खर्चास याद्वारे सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संगणक-२०२३/प्र.क्र.१२/का.७ 


२. सरदर प्रस्तावाचा तपज्ञील पुढीलप्रमाणे आहे: 


Description of Device Price Per Unit | Number of Total Cost 
Judicial 
Officers 
iPad Pro Model M2 


(12.9'" 256 GB WiFi model) 


(with Stylus/Pencil, Flip Cover । Rs, 1,12,483.50 2400 Rs.26,99,60,400/- 
and with one year warranty) 


यानुषंगाने संदर्भ क्र. ४ येथील दि.०८.०२.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयातील परि. क्र. ३ मधील अटी व 
शर्तीचे पालन करणे बंधनकारक राहील. 
४. याप्रित्यर्थ होणारा खर्च हा "मागणी क्र. जे-१, २०१४, न्यायदान, ८००, इतर खर्च (00)(02) न्यायदानात 


अधिक सुधारणा करण्यासाठी १३ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार अनुदान (केंद्रीय सहाय्य) (२०१४ ०४५९)” 
या लेखाशीर्षातील "१७-संगणक खर्च” या उद्दिष्टांतर्गत संबंधित वित्तीय वर्षातील मंजूर अनुदानातून खर्ची 
टाकण्यात यावा. 

५. यानुषंगाने निधीबाबतचे आदेशा स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 

६. सदर शासन निर्णय मा. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय संनियत्रण समितीने दिलेल्या 
मान्यतेस अनुसरुन तसेच वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३विनियम, भाग-२, 
दि.१७.०४.२०१५, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, भाग पहिला, उप विभाग दोन मधील अ.क्र.२७-अ, नियम 
क्र.9६ अन्वये प्रशासकीय विभागांस प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार सक्षम प्राधिका-याच्या मान्यतेने निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२३०३०९१२५६५५०११२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


Digitally signed by NITIN V JIWANE 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, NITIN V incon oa 
JIWANE ——— 
(नितिन fa. जिवने) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव 
प्रति, 

१) मा. उपमुख्यमंत्री महोदय यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
२) मा. मुख्य सचिव यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
३) मा. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 
8) सह संचालक, महाराष्ट्र न्यायिक अकादमी, उत्तन, जि. ठाणे, 
५) प्रबंधक (वित्त व अर्थसंकल्प), उच्च न्यायालय, मुंबई, 
६) केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 
७ महालेखापाल -१/२ (STI AT व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
८) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
९) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई, 


qo) वित्त विभाग (व्यय-५/वित्त आयोग कक्ष/अर्थ-११), 
११) कार्यासन अधिकारी (कार्या. ९/२३/२४/२५), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२) निवडनस्ती-का.७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


